मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक :- एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१ ९४/विझा १ (ब) 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ ऑक्टोबर, २०१५. 


वाचा :- 9) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
2) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विज्ा-१ब, दि. 02.02.2093. 
३) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विजा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
४) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अपोमसं (विकृ)/पवनहंस/ 

बिल/४०/२०१०, दि. १२.०६.२०१५. 

७) शा. नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विज्ा १ (ब), दि.१०.०९.२०१५. 


शुध्दीपत्र : 
संदर्भ क्रमांक ७ येथील दिनांक १०.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक २ मधील “सन २०१५ च्या पावसाळी SISA पुरवणी मागणीद्वारे बाब क्र. १५ 
अन्वये रु.३४.५६ कोटी इतक्या मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा ” याऐवजी 
“सन २०१५-१६ साठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विशा १ (ब) 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१००३११४८३९३५२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay 


il Damodar Patil 

V y) ay DN: CN = Viay Damodar Patil, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 

D a m 0 d a r Governm ait Of Mahara htra, 

क OU = Under Secretary 

P ati | Date: 2015.10.03 12:57:33 

+05'30' 
(विजय पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 


१ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२ महालेखापाल१व२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर, 
) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
¥) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 
) 
) 


अवर सचिव (बीयुडी-१)/अर्थसंकल्प १ , गृह विभाग 
कक्ष अधिकारी (व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थसं-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) संग्रहार्थ नस्ती / निवड नस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


